(१४ पैकी शासन निर्णय क्र.४) 

फौजदारी खटल्यातील सिध्दापराध प्रमाण 
वाढविण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत. 
विशेष सहायक सरकारी अभियोक्त्यांच्या 
निवडीकरिता समिती गठीत करणे व विशेष 
सहायक सरकारी अभियोक्त्यांच्या सेवेचे 
नियम करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.१०/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, दुसरा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १२ मे, २०१५ 


प्रस्तावना : 


नियमित सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांची संख्या कमी असल्यामुळे, फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता.१९७३ च्या कलम २५ (३) प्रमाणे विशोष सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांची नियुक्‍ती 
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाळी गठित केलेल्या समितीमार्फत करण्यात येते. सदर समितीमध्ये 
जिल्हाधिकारी, सहाय्यक संचाळक व सरकारी अभियोक्ता आणि पोलीस अधीक्षक यांचा Wardar 
आहे.सध्या अशा विशोष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांच्या सेवेबाबतचे कोणतेही नियम तयार 
करण्यात आलेले नाहीत. सबब, विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांच्या निवड प्रक्रियेला जास्त 
परिणामकारक करण्यासाठी निवड समितीमध्ये संचालक किंवा उप संचालक, अभियोग संचालनालय 
यांचा समावेश करणे व विशोष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता त्यांच्यावर प्रशासकीय स्वरुपाचे नियंत्रण 
ठेवणे व त्यांच्यावर जबाबदारी ठरविणेकरिता त्यांचे सेवेचे नियम करण्याच्या बाबी झासनाच्या 
विचाराधीन होत्या. 


शासन निर्णय: 


विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांच्या निवड प्रक्रियेला जास्त परिणामकारक 
करण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहीता १९७३ च्या कलम २५(३) प्रमाणे विशोष सहाय्यक सरकारी 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.१०/पोल-१० 


अभियोक्त्यांची निवड करण्यासाठी खालीलप्रमाणे सुधारीत समिती गठीत करण्याचा शासन निर्णय 
घेत आहे 


(अ) जिल्हाधिकारी - अध्यक्ष 

(ब) संचालक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून - सदस्य 
उप संचालक, अभियोग संचालनालय 

(क) पोलीस आयुक्त किंवा त्यांचा प्रतिनिधी - सदस्य 

(ड) पोलीस अधीक्षक - सदस्य 


२. उपरोक्त परिच्छेद क्र. १ मध्ये नमूद केलेल्या समितीने फौजदारी प्रक्रिया संहीता १९७३ च्या 
कलम २५(३) प्रमाणे आवश्‍यकतेनुसार विशोष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांची नियुक्‍ती 
करण्याची कार्यवाही करावी. 

३. फौजदारी प्रक्रिया संहीता १९७३ च्या कलम २५(३) अंतर्गत निवड झालेल्या विठोष सहाय्यक 
सरकारी अभियोक्ता यांचेवर प्रशासकीय स्वरुपाचे नियंत्रण ठेवणे व त्यांच्यावर जबाबदारी 
ठरविणेकरिता त्यांचे सेवेचे नियम करण्याकरिता गृह विभागाकडे अधिकार देण्यात येत 
आहेत.त्याकरिता खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे :- 


(अ) संचालक, अभियोग संचालनालय - अध्यक्ष 
(ब) सह सचिव/उप सचिव (विधी व न्याय विभाग) - सदस्य 
(क) उप संचालक, अभियोग संचालनालय - सदस्य सचिव 


४. उपरोक्त परिच्छेद क्र. (२) मध्ये नमूद केलेल्या समितीने विशोष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता 
यांच्या सेवेचे नियम तयार करून गृह विभागाच्या मान्यतेस्तव सादर करावेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०५१२१७१४४१४३२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dattatray 


D tt tr Santaram Patil 
a a ay DN: CN = Dattatray Santaram 


Patil, C = IN, S = 


S a Nn t a fa mM seers Maharaetitvay 


J OU = Deputy Secretary 
Patil pi aor 19:39:44 
(द.सं.पाटील) 
उप सचिव, गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.१०/पोल-१० 


२१. 


२२. 


अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय मुंबई. 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन, मुंबई 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई 


प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा),गृह विभाग, मंत्रालय मुंबई. 


प्रधान सचिव व विधी परामर्श, विधी व न्याय विभाग मंत्रालय, मुंबई 


प्रधान सचिव, विशेष, मंत्राळय, मुंबई 


महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 
सर्व पोलीस आयुक्‍त 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सर्व परिक्षेत्र 


सर्व अपर पोलीस महासंचाळक 


सर्व जिल्हाधिकारी 


सर्व प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 
सर्व पोलीस अधीक्षक 


संचालक, अभियोग, संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


मा.राज्यमंत्री (हाहरे) यांचे खाजगी सचिव 


मा.राज्यमंत्री (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 
उप सचिव (पोल-१०) 


सर्व सह सचिव/उप सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


सर्व कार्यासने, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


